पोलीस दलाच्या पुनर्रचनेअंतर्गत निर्माण केलेल्या 
विविध पोलीस अधीक्षक/ पोलीस उपआयुक्त व पोलीस 
उपअधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्त या दर्जाच्या 
एकूण ११५ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीटीई-३६१८/प्र.क्र. १०/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २८ सप्टेंबर, २०२२. 


१) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.रापोसे-०५/२००१/ सीआर-१६२/ पोल-१अ, दि.५.७.२००१. 

२) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.रापोसे-०१/२००१/ प्र.क्र.४३/पोल-१अ, दि.२९.८.२००५ व 
दि.२४.११.२००५. 

३) शासन शुध्दीपत्र क्र.रापोसे-०१/२००१/ प्र.क्र.४३/पोल-१अ, दि.१.७.२००६ 

४) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.रापोसे-०५/२००१/सीआर-१६२/ पोल-१अ, दि.६.१.२००६, 
दि.५.६.२००६ व दि.१०.११.२००६. 

५) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१६१३/ प्र.क्र.४१९/पोळ-१अ, दि.१४.१०.२०१३. 

६) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१६१४/ प्र.क्र.७२/पोल-१अ, दि.५.०३.२०१४. 

७) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१६१५/ प्र.क्र.२१/पोल-१अ, दि.२५.०३.२०१५, 
दि.१३.४.२०१५. 

८) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१६११/ प्र.क्र.२४/पु.बा.क्र.५५/पोल-१अ, 
दि.२०.०७.२०१५. 

९) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीटीई-३६१८/प्र.क्र. १०/पोल-३, दि.२१.०९.२०२०. 

qo) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीटीई-३६१८/प्र.क्र.१०/पोल-३, दि.२४.०३.२०२१. 

११) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीटीई-३६१८/प्र.क्र.१०/पोल-३, दि.३०.०९.२०२१. 

१२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीटीई-३६१८/प्र.क्र.१०/पोळल-३, दि.२३.०३.२०२२. 

१३) सहायक पोलीस महानिरिक्षक,पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 

क्र.पोमसं/२६ब/ पो.अ/ पो.उ.आ./ मु.वा./४७/२०१३, दि.१९.०९.२०२२. 

१४) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८.०८.२०२२. 


शासन निर्णय :- 


राज्याच्या पोळीस दलाच्या पुनर्रचनेअंतर्गत सन २००१-०२ मध्ये निर्माण करण्यात 
आलेल्या पोलीस अधीक्षक/ पोलीस उपआयुक्त व पोळीस उपअधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्त या 
दर्जाच्या एकूण ११५ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.१२ येथे नमूद दि.२३.०३.२०२२ च्या शासन निर्णयाव्दारे 


पृष्ठ १२ पैकी १ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३६१८/प्र.क्र. १०/पोल-३ 


दिनांक ०१.०३.२०२२ ते दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. उक्त अस्थायी 


पदांना दिनांक ०१.०९.२०२२ पासून पुढील मुदतवाढ देण्याबाबत सहायक पोलीस महानिरिक्षक (नि. व 
स.) यांनी संदर्भाधिन क्र.१३ येथे नमूद दिनांक १९.०९.२०२२ च्या पत्राव्दारे विनंती केली आहे. 


२. 


या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केलेल्या ११५ अस्थायी पदांना 


दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे :- 


2: 


(अ) सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील कोणतेही पद ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत व 
पदे ज्या कारणासाठी, अटींचे व शर्तीचे अधीन राहून मंजूर केली आहेत, त्यांचे पालन करण्यात 
आले आहे. 

@ वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.३१.०८.२०२० नुसार कार्यालयाचा पदविषयक सुधारित आकृतीबंध उच्चस्तरीय 
समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेणे आवश्‍यक आहे. 

(क) विहित मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास व अस्थायी पदांना त्या 
पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास आणि त्यामुळे अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या वेतन 
व भत्त्यांचा प्रश्न निर्माण झाल्यास ती जबाबदारी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे कार्यालय यांची राहील. 

(ड) अस्थायी पदांचे वेतन व भत्त्यावरील खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


उक्त खर्च खालील संबंधित लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२२-२३ या 


वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


8. 


१) २०५५-पोलीस, (00) (009) संचालन व प्रशासन, (00) (09) पोलीस निरीक्षणालये. 


२) २०५५-पोलीस, (००) १०९ जिल्हा TATA १०९ (00) (०१) जिल्हा पोलीस बल. 
३) २०५५-पोलीस -(००) (009) गुन्हे अन्वेषण विभाग (००) (१०१) (००) (04) दहऱतवाद 


विरोधी पथक (२०५५ ०५७१) (योजनेत्तर/दत्तमत). 


४) २०५५-पोलीस (00) १०९ जिल्हा पोलीस १०९(००) (०१) जिल्हा पोलीस दल. 


५) २०५५-पोलीस, (००) (०५) दहडातवाद विरोधी पथक (२०५५ ०५७१) (योजनेत्तर/दत्तमत). 
सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दि.१८.०८.२०२२ व्दारे, प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३६१८/प्र.क्र. १०/पोल-३ 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२८१५१५४५९३२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RUPALI SANJOG KABARE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=825ec39543f0d33deccec30f6ca54b1adc430443efecS5f07 
e98dc173423779d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialINumber=5CB43A03D973F F96AABBF02A74864A4681 399FE66 
3D8FBDE0441 AS96BEB3ACDD, cn=RUPALI SANJOG KABARE 


Date: 2022.09.28 15:17:36 +05'30' 


(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 


१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (७० प्रती महासंचालक व पोळीस 
महानिरीक्षक यांच्या कार्यालयामार्फत सर्व संबंधित कार्यालयांना). 

महालेखापाल-१/२ ( लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय-७) / वित्तिय सुधारणा-१. 

कार्यासन बीयुडी-१/पोल-१अ/पोल-५ब, गृह विभाग, मुंबई. 

निवड नस्ती, पोल-३. 


AD 


AN 
भा. अम या. हळ. कड ळर. डीन 


(>. 


mm SC 


9 
८ 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३६१८/प्र.क्र. १०/पोल-३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक : सीटीई-३६१८/प्र.क्र.१०/पोल-३, 
दिनांक: २८ सप्टेंबर,२०२२ चे सहपत्र. 


पोळीस अधीक्षक/ पोलीस उप आयुक्‍त व पोळीस उपअधिक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्त दर्जाच्या 


शासन निर्णय, गृह विभाग, 
क्र.पीएमएन-०३९७/सीआर- 
४७४/ पोल-५ब, 
दि.२६०२.२००१ व 
क्र.रापोसे-०५/ २००१/ 
सीआर-१६२/ पोल-१अ, 
दि.५.७.२००१ 

१) शासन निर्णय, गृह विभाग, 
क्र.रापोसे-०१/२००१/ 
प्र.क्र.४३/ पोल-१अ, 
दि.२९.८.२००५ व 
दि.२४.११.२००५ 

२) शासन शुध्दीपत्र 
क्र.रापोसे-०१/२००१/ 
प्र.क्र.४३/पोल-१अ, 
दि.१.७.२००६ 


"परिशिष्ट-अ" pe अर" 
व्‌ उपअधिक्षक/ 


मागील मुदतवाढीचा 
शासन निर्णय व दिनांक 


शासन निर्णय, गृह विभाग 


पोलीस महासंचालक कार्यालयातील 


क्र. सीटीई-३६१८/प्र.क्र. 
१०/पोल-३, 
दि. २३.०३.२०२२. 


शासन निर्णय, गृह विभाग 
क्र. सीटीई-३६१८/प्र.क्र. 
१०/पोल-३, 

दि. २३.०३.२०२२. 


नियंत्रण कक्षासाठी पोलीस अधीक्षक 
संवर्गाची - २ पदे 
पोळीस महासंचालक कार्यालयातील 
नियंत्रण कक्षासाठी पोलीस उपअधीक्षक 
संवर्गाची - २ पदे 


१. अपर पोलीस अधीक्षक, अकोला 
२. अपर पोलीस अधीक्षक, वाशिम 

३. अपर पोलीस अधीक्षक, हिंगोली. 
४. अपर पोलीस अधीक्षक, नंदुरबार 


५. अपर पोलीस अधीक्षक, नाशिक 
ग्रामीण 

६. अपर पोलीस अधीक्षक, भंडारा 

७. अपर पोलीस अधीक्षक, अमरावती 

८. अपर पोलीस अधीक्षक, बारामती, 
जिल्हा पुणे ग्रामीण 

९. अपर पोलीस अधीक्षक, श्रीरामपूर, 
जिल्हा अहमदनगर 

१०. अपर पोलीस अधीक्षक, जळगांव 
११. अपर पोलीस अधीक्षक, वसई, 
जिल्हा ठाणे ग्रामीण. 

१२. अपर पोलीस 
गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर 
१३. पोलीस उप आयुक्त, आर्थिक गुन्हे 
विभाग, ठाणे आयुक्‍तालय 

१४. पोलीस उप आयुक्‍त, आर्थिक गुन्हे 


अधीक्षक, 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३६१८/प्र.क्र. १०/पोल-३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग, 
क्र.रापोसे-०५/ २००१/ 
प्र.क्र.४३/ पोल-१अ, दि. 
११.५.२००१ व क्र.रापोसे- 


शासन निर्णय, गृह विभाग 


विभाग, पुणे आयुक्‍तालय 

१५. पोलीस उप आयुक्त, आर्थिक गुन्हे 
विभाग, नागपूर आयुक्‍तालय 

१६. पोलीस उप आयुक्त, आर्थिक गुन्हे 
विभाग, नवी मुंबई 

qo. पोलीस अधीक्षक / पोळीस उप 
आयुक्त, आर्थिक गुन्हे विभाग, गुन्हे 
अन्वेषण विभाग, गुन्हे, पुणे. 

१८. पोलीस उप आयुक्त, आर्थिक गुन्हे 
विभाग, मुंबई. 

१९. पोलीस उप आयुक्त, गुन्हे, मुंबई 
(प्रकटीकरण) 

२०. अपर पोलीस अधीक्षक, मोटार 
परिवहन विभाग, नागपूर 

२१. पोलीस उप आयुक्त, गुप्तवार्ता 
विभाग, नागपूर 

२२. प्राचार्य, राज्य राखीव पोलीस बल 
प्रशिक्षण केंद्र, नानवीज, दौंड. 


२३. पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक, 
ठाणे. 

२४. प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, 
धुळे 

२५. अपर पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग, 
पुणे. 

२६. अपर पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग, 


नागपूर. 
२७. अपर पोलीस महासंचालक (सामुग्री 
व तरतुद) (पुर्वीची सहायक पोलीस 
महानिरीक्षक, पोळीस महासंचालक 
कार्यालय (Provision) साधनसामग्री 
इत्यादी हे पद) 

पोळीस अधीक्षक, तांत्रिक संशोधन 


क्र. सीटीई-३६१८/प्र.क्र. 
१०/पोल-३, 
दि. २३.०३.२०२२. 


कक्ष, दहशतवाद विरोधी पथक-१ पद 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३६१८/प्र.क्र. १०/पोल-३ 


१३०८/ प्र.क्र.२२८/पोल-१अ 
दि.२२.१०.२००१ 

शासन निर्णय, गृह विभाग, 
क्र.रापोसे-०५/ २००१/ 
प्र.क्र.४३/ पोल-१अ, दि. 
११.५.२००१ व 
क्र.रापोसे-१३०८/ 
प्र.क्र.२२८/पोल-१अ, 
दि.२२.१०.२००९ 

शासन निर्णय, गृह विभाग, 
क्र.रापोसे-०५/ २००१/ 
सीआर-१६२/ पोल-१अ, 
दि.६-१-२०क, 18.4.§.2008 
व दि.१०.११.२००६ 


क्र.सीटीई- 
३६१८/प्र.क्र.१०/पोल-३ 
दि.३० सप्टेंबर २०१९ अन्वये 
मंजूर केलेली ३ पदे 
क्र.ओपीओ- 
३६१६/प्र.क्र.१५८/पोल-३ 
दि.५/१/२०१७ अन्वये वर्ग 
केलेली पदे. 


क्र.रापोसे०५/२००१/प्र.क्र.१६ 
२पोल१अ , दि.०६/१/२००६, 
दि.५/६/२००६ व 
दि.१०/११/२००६ 


शासन निर्णय, गृह विभाग 
क्र. सीटीई-३६१८/प्र.क्र. 
१०/पोल-३, 

दि. २३.०३.२०२२. 


शासन निर्णय, गृह विभाग 
क्र. सीटीई-३६१८/प्र.क्र. 
१०/पोल-३, 
दि.२३.०३.२०२२. 


शासन निर्णय, गृह विभाग 
क्र. सीटीई-३६१८/प्र.क्र. 
१०/पोल-३, 
दि.२३.०३.२०२२. 


शासन निर्णय, गृह विभाग 
क्र. सीटीई-३६१८/प्र.क्र. 
१०/पोल-३, 
F&.23.03.2022. 


पोलीस अधीक्षक, गुप्तवार्ता कक्ष, 
दहशतवाद विरोधी पथक-१ पद 
पोळीस उप आयुक्त, परिमंडळ 
औरंगाबाद शहर-१ पद 


पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ नाशिक 
ठ]ाहर-१ पद 


१. पोलीस उपअधीक्षक / सहाय्यक 
पोलीस आयुक्त, गुन्हे विभाग, मुंबई 


२. पोलीस उपअधीक्षक, आर्थिक गुन्हे 
शाखा, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, 
नागपूर ग्रामीण. 


३. पोळीस उपअधीक्षक, आर्थिक गुन्हे 
ara, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, 
जळगाव. 


४. पोळीस उपअधीक्षक, आर्थिक गुन्हे 
शाखा, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, 
भंडारा. 

५. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, दहशत 
विरोधी पथक, औरंगाबाद 

६. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, दहशत 
विरोधी पथक, नागपूर 

७. सहाय्यक WA आयुक्त, दहशत 
विरोधी पथक, मुंबई आयुक्तालय, मुंबई 
८. सहाय्यक पोळीस आयुक्त, दहशत 
विरोधी पथक, मुंबई आयुक्तालय, मुंबई 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३६१८/प्र.क्र. १०/पोल-३ 


९. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, Fara 
विरोधी पथक, मुंबई आयुक्तालय, मुंबई 
qo. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
वाहतूक, भिवंडी, ठाणे आयुक्तालय, 
ठाणे 

११. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, 
वाहतूक,कल्याण डोंबिवळी, ठाणे 
आयुक्तालय, ठाणे 

१२.सहाय्यक Ws आयुक्‍त, 
वाहतूक, उल्हासनगर/ अंबरनाथ, ठाणे 
आयुक्तालय, ठाणे 

१३. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, कळवा 
विभाग, ठाणे आयुक्तालय, ठाणे 

१४. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, आर्थिक 
गुन्हे व सायबर क्राईम, ठाणे 
आयुक्तालय, ठाणे. 

१५. सहाय्यक पोळीस आयुक्‍त, नवी 
मुंबई वाहतूक विभाग,नवी मुंबई 
आयुक्तालय, नवी मुंबई 

१६. पोलीस उपअधिक्षक ( वाहतुक), 
बिनतारी संदेश, पुणे 

१७. सहाय्यक पोळीस आयुक्‍त 
(आस्थापना), पुणे आयुक्तालय, पुणे 
१८. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
विश्रामबाग, पुणे आयुक्तालय, पुणे 

१९. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, आर्थिक 
गुन्हे व सायबरक्राईम, पुणे 
आयुक्तालय, पुणे 

२०. सहाय्यक पोळीस आयुक्त, 
वाहतूक विभाग ३, पिंपरी चिंचवड, पुणे 


२१. सहाय्यक पोळीस आयुक्त, 
वाहतूक प्रशासन, पुणे आयुक्तालय, 
पुणे 

२२. सहाय्यक Ws आयुक्त, 
चतुःश्रुंगी विभाग, पुणे आयुक्‍तालय, पुणे 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३६१८/प्र.क्र. १०/पोल-३ 


२३. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
स्वारगेट विभाग, पुणे आयुक्तालय, पुणे 
२४. सहाय्यक पोलीस आयुकत, अजनी 
विभाग, नागपूर आयुक्तालय, नागपूर 
२५. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
सक्करदरा विभाग, नागपूर 
आयुक्तालय, नागपूर 

२६. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, 
वाहतूक पूर्व, नागपूर आयुक्तालय, 
नागपूर 

२७. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, 
अंबाझरी विभाग,नागपूर आयुक्तालय, 
नागपूर 

२८. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, आर्थिक 
गुन्हे व सायबर क्राईम, नागपूर 
आयुक्तालय, नागपूर 

२९. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, 
मुख्यालय, नागपूर आयुक्तालय, 
नागपूर 

३०. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, 
पाचवली विभाग,नागपूर आयुक्तालय, 
नागपूर 

३१. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, 
औरंगाबाद वाहतूक विभाग, औरंगाबाद 
आयुक्तालय, औरंगाबाद 

३२. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, सिडको 
विभाग, औरंगाबाद आयुक्तालय, 
औरंगाबाद 

३३. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, 
अमरावती शहर वाहतूक विभाग, 
अमरावती आयुक्तालय, अमरावती 

३४. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, 
वाहतूक विभाग, सोलापूर आयुक्तालय, 
सोलापूर 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३६१८/प्र.क्र. १०/पोल-३ 


34, सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, नाशिक 


वाहतूक विभाग, नाशिक आयुक्तालय, 
नाशिक 

३६. सहाय्यक पोळीस आयुक्‍त, आर्थिक 
गुन्हे व सायबर क्राईम, नाशिक 
आयुक्तालय, नाशिक 

३७. उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
जयसिंगपूर उपविभाग, जि. कोल्हापूर 


३८. उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
सातारा ग्रामीण उपविभाग, जि.सातारा 

३९. उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
मंगळवेढा उपविभाग, जि.सोलापूर 
ग्रामीण 

४०. पोळीस उपअधीक्षक, आर्थिक गुन्हे 

व सायबर क्राईम ठाणे ग्रामीण 


४१. पोलीस उपअधीक्षक, वाहतूक 
विभाग, ठाणे ग्रामीण 


४२. उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
बोईसर उपविभाग, जि.ठाणे ग्रामीण 

४३. उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
उमरगा उपविभाग, जि.उस्मानाबाद 
४४. उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
अंजनगाव उपविभाग, जि.अमरावती 
ग्रामीण 

४५. उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
लोहमार्ग जालना रेल्वे उपविभाग, 
जि.नागपूर लोहमार्ग 

vg. पोलीस उपअधीक्षक, महिला 
अत्याचार प्रतिबंधक विभाग, मुंबई 

४७. पोलीस उपअधीक्षक (नागरी हक्क 
संरक्षण), नांदेड परिक्षेत्र, नांदेड 

४८. पोलीस उपअधीक्षक, सायबर 
क्राईम सेल, राज्य गुन्हे अन्वेषण 
विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३६१८/प्र.क्र. १०/पोल-३ 


४९. पोलीस उपअधीक्षक, आर्थिक गुन्हे 
विभाग, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५०. पोलीस उपअधीक्षक, अँन्टी चिटिंग 
सेल, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५१. पोलीस उपअधीक्षक, अंमली पदार्थ 
विरोधी कक्ष, राज्य गुन्हे अन्वेषण 
विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५२. पोलीस उपअधीक्षक, राज्य 
गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५३. पोलीस उपअधीक्षक, राज्य 
गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५४. पोलीस उपअधीक्षक, राज्य 
गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


५५. पोलीस उपअधीक्षक, आर्थिक गुन्हे 
शाखा, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, 


रत्नागिरी. 

५६. पोलीस उपअधीक्षक, आर्थिक गुन्हे 
क्र.रापोसे.०५/२००१/प्र.क्र.१ शाखा, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, 
६२/पोल१अ दि.६/१/२००६ बीड. 
अन्वये संचालक महाराष्ट्र ५७. पोलीस उपअधीक्षक, आर्थिक गुन्हे 


शाखा, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, 
सिंधुदुर्ग. 
५८. पोलीस उपअधीक्षक, आर्थिक गुन्हे 


पोलीस आकादमी नाशिक | शासन निर्णय, गृह विभाग 
यांचे आस्थापनेवरील मंजूर | क्र. सीटीई-३६१८/प्र.क्र. 


८ | करण्यात आलली ९ पदे. १०/पोल-३, दि. ज्ञाखा, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, 
क्र.अपीओ३६१६/प्र.क्र.१५८/ | २३.०३.२०२२. —_ 
पोल-३ दि.५/१/२०१७ अन्वये ५९.पोळीस उपअधीक्षक, आर्थिक गुन्हे 
आर्थिक गुन्हे शाखेकरिता वर्ग शाखा, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, 


करण्यात आली आहे. wey 
६०. पोळीस उपअधीक्षक, आर्थिक गुन्हे 
शाखा, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, 
पालघर. 
६१. पोलीस उपअधीक्षक, आर्थिक गुन्हे 
शाखा, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, लातूर. 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३६१८/प्र.क्र. १०/पोल-३ 


६२. पोलीस उपअधीक्षक, आर्थिक गुन्हे 
शाखा, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, 
कोल्हापूर. 

६३. पोलीस उपअधीक्षक, आर्थिक गुन्हे 
शाखा, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, 


परभणी. 
९ । झासन निर्णय, गृह विभाग, । शासन निर्णय, गृह विभाग | ६४. उपप्राचार्य व पोळीस उपअधीक्षक, 
क्र.रापोसे-०५/ २००१/ क्र. सीटीई-३६१८/प्र.क्र. | प्रशिक्षण, सोलापूर 
सीआर-१६२/ पोल-१अ, १०/पोल-३ दि. ६५. उपप्राचार्य, राज्य राखीव पोलीस 
दि.६.१.२००६, दि.५.६.२००६ | २३.०३.२०२२. बल, प्रशिक्षण विद्यालय, नानवीज, पुणे 


व दि.१०.११.२००६ ६६. उपप्राचार्य व पोलीस प्रशिक्षण, 
६७. उपप्राचार्य व पोलीस प्रशिक्षण, 
६८. उपप्राचार्य व पोलीस प्रशिक्षण, 
६९. उपप्राचार्य व पोलीस प्रशिक्षण, 
७०.उपप्राचार्य व पोलीस प्रशिक्षण, 


७१.उपप्राचार्य व पोळीस उपअधीक्षक, 
यु.ओ.टी.सी., नागपूर 

७२. पोलीस उपअधीक्षक (बिनतारी 
संदेश) (अभियांत्रिकी), पूर्व विभाग, 
नागपूर 

७३. पोलीस उपअधीक्षक (बिनतारी 
संदेश) (अभियांत्रिकी), पश्चिम विभाग, 
पुणे 

७४. पोळीस उपअधीक्षक (बिनतारी 
संदेश) (अभियांत्रिकी), नवी मुंबई 
७५.पोलीस उपअधीक्षक 
(अभियांत्रिकी), बिनतारी संदेश, पुणे 
७६. सहायक पोलीस आयुक्त, बिनतारी 
संदेश (अभियांत्रिकी), पुणे शहर 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३६१८/प्र.क्र. १०/पोल-३ 


७७. सहायक पोलीस आयुक्त, बिनतारी 
संदेश (अभियांत्रिकी), नागपूर शहर 

७८. पोलीस उपअधीक्षक, बिनतारी 
संदेश (अभियांत्रिकी), नांदेड परिक्षेत्र 


शासन निर्णय, गृह विभाग, । झासन निर्णय, गृह विभाग | १-उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
क्र.रापोसे-०५/ २००१/ क्र. सीटीई-३६१८/प्र.क्र. | तिरोडा उपविभाग, जि.गोंदिया 
सीआर-१६२/ पोल-१अ, १०/पोल-३, २.उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
दि.५.७.२००१ दि. २३.०३.२०२२. आमगांव उपविभाग, जि.गोंदिया 


टिप-उपरोक्त अ.क्र.१ मध्ये नमूद केल्यानुसार दि.२६/२/२००१ अनुसार निर्माण केलेले नियंत्रण कक्षातील 
पोळीस अधीक्षक संवर्गातील १ पद डायल ११२ नवी मुंबई करीता वर्ग. 


उपरोक्त नमूद १ ते १० मध्ये नमूद केलेली पदेस5४--२७--२--२--१--३--५०--९--१५--२चएकूण ११५ 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


